मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल 
दुरुस्ती या घटकास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.-६४/पापु-१९ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 

२) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.०१/पापु-१९, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.१६/पापु-१९, दिनांक ३१ ऑगष्ट, २०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 
विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील दिनांक ०७ मे, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात सन 
२०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 
सदर कार्यक्रमाचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आल्याने, संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील/ 
अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता प्रस्तुत योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक 
पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती या घटकाला देखील दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती (लेखाशिर्ष क्र. २२१५ ९९६२) या घटकाला दोन वर्षे 
(सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.६४/पापु-१९ 


२. सदर कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना वितरीत करावयाच्या देखभाल दुरुस्ती 
प्रोत्साहन अनुदानाबाबतची कार्यवाही शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 
करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३७८, दि.२९ ऑक्टोबर, २०२० 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१५१९०५५६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT BHIMRAO MANE 
VASA NT DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f52604 1 fee94f622652 
2e1407a7f6aa0b06c8769634d48c2976bc, 
B H | M RAO postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MANE 110 
(वसंत भि. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


AD 


) 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 
) 
) 
) 
) 


3 


ice 


o~ 


4 
मा. विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्य (सवी 
मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग (सर्व) 

) 

) 

) 


£33) 


S 


(३ 


vo 


93) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४)महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१५) निवडनस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


